मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे ऑगस्ट 
२०२१ ते माहे मार्च २०२२ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-५/पोल-३ 
२रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस HIF WAT. यांच्या दरम्यान झालेला करार 

दि.१७.११.२००९. 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.७&)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, 
दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६, 

दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, दि.१६.०८.२०१९, दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२०, 

दि.२८.०४.२०२१ व दि.३०.०३.२०२२. 

५. मे. प्राईस वॉटर हाऊस HI प्रा.ली. यांचे दि.२०.०४.२०२२ रोजीचे पत्र. 

. पोलीस उपायुक्त (अभियान), पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. )02/075/११५९/२०२२, 
दि.०७.०७.२०२२. 

. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांचे दि.२२.०९.२०२२ रोजीचे ई-मेल. 


oC “८० 


yaa) 


G 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
FUSS वॉटरहाऊस कुपर्स UST. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.३०.०३.२०२२ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या दोन व्यवस्थापकीय सल्लागारास पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.०८.२०२१ ते दि.३०.०९.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे 
ऑगस्ट २०२१ ते माहे मार्च २०२२ या आठ महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र.५ येथील पत्रान्वये सादर केली आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे ऑगस्ट २०२१ ते माहे मार्च २०२२ या आठ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोळल-३ 


वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.४३,४५,७०४/- (रुपये त्रेचाळीस लाख पंचेचाळीस हजार सातशे चार फक्त) इतक्या 
रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Mumbai CCTV Project (August 2021 - Mar 2022) 


Man 


Deploym 


Applicable 


प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


; T T OPE Total 
# Peri Month Resource Designation Month ent Amount per Sub Total GS त @ Claimed णा 
od Name Rate (Percenta Resource (INR) 18% (INR) (INR) 
(INR) ge) (INR) 
—_ % 1१ द्र 
A [Le] ट [eS] E F G H=FxG I 1 K ७6765 
ी ी 3,06,900 
Aug-21 ल त. 3,06,900 100% 3,06,900 55,242 शि 3,62,142 
i i 3,06,900 
2 Sep-21 pau त ae 3,06,900 100% 3,06,900 55,242 शि 3,62,142 
: ‘ 3,06,900 
3 Oct-21 es त, 3,06,900 100% 3,06,900 55,242 शा 3,62,142 
7 Tamal Managing % 3,06,900 
Ang. Noy-21 Bhattachariéa Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 55,242 शा 3,62,142 
to Tamal Managing 3 क़ 
Mar. Bhattacharjee Consultant १005900 10070 3,06,900 
Dec-21 > 6,13,800 1,10,484 a 724,284 
202 व Managing 
2 Pawan Modi Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 
Tamal Managing क़ 
Bhattacharjee Consultant 3,06,900 100 3,06,900 
Jan-22 7 6,13,800 1,10,484 Ee 724,284 
डर Managing 0% 
Pawan Modi Consultant 3,06,900 100% 3,06,900 
Tamal Managing 3 क़ 
F Bhattacharjee Consultant 206,900 10078 3,06,900 
‘eb-22 M > 6,13,800 1,10,484 | 7,24,284 
Pawan Modi pies 3,06,900 100% 3,06,900 
Tamal Managing 3 % 
Bhattacharjee Consultant 06,900 0960 3,06,900 
Mar-22 : 6,13,800 1,10,484 Ee 724,284 
ह Managing % 
Pawan Modi Coiisultant 3,06,900 100% 3,06,900 
Total 36,82,800 | 36,82,800 6,62,904 | oo | 43,45,704 
2. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 


ब) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत आहे. 
सदर रकमेमध्ये माहे ऑगस्ट २०२१ ते माहे मार्च २०२२ या आठ महिन्यांसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे 
असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 
ड) सदर देयके आयकर व इतर WAS कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, (02) 
(०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन 2022-2023 या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
4. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.२७अ, नियम क्र.(७६ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-५/पोळल-३ 


अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाने निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०४११३६०३६७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे ष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने च पणय SANJOG KARARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
RUPALI SANJOG 272 
2.5.4.20=825ec39543f0d33d 30f6ca54b1adc430443efecS 
sf07e98dc173423779d, postalCode=400( 
rialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4681399 
KA B A R E FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, ‘RUPALI SANJOG 
KABARE 
Date: 2022.11.04 11:39:10 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


प्रत, 

१. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


